प्रस्तावना : 


श्री.परम बीर सिंह यांनी त्यांच्या दिनांक २०.३.२०२१ 
च्या पत्रात केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याकरिता 
उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमुर्ती यांची एक 
सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नियुक्ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: उचौस (चौकशी)-२०२१/प्र.क्र.४९/२१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० मार्च, २०२१. 


श्री.परम बीर सिंह यांनी त्यांच्या दिनांक २०.३.२०२१ च्या पत्रात केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याकरिता उच्च 
न्यायालयातील निवृत्त न्यायमुर्ती यांची एक सदस्यीय उच्च स्तरीय चौकशी समिती गठित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
याबाबत झासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 

शासन निर्णय : 


4: 


श्री.परम बीर सिंह यांनी त्यांच्या दिनांक 20.3.2029 च्या पत्रात केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याकरिता उच्च 

न्यायालयातील निवृत्त न्यायमुर्ती oor उत्तमचंद चांदीवाळ यांची एक सदस्यीय उच्च स्तरीय चौकशी समिती 

नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

सदर चौकशीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहिल. 

क) श्री.परम बीर सिंह यांनी त्यांच्या दि.२०.०३.२०२१ च्या पत्रात आरोप केल्याप्रमाणे मा.गृह मंत्री यांच्या कडून किंवा 
त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतीही गैरवर्तणूक / गुन्हा झाल्याचे निष्पन्न होईल असा 
काही पुरावा श्री.परम बीर सिंह यांनी त्यांच्या पत्रात सादर केला आहे किंवा कसे ? 

ख) श्री.संजय पाटील, सहाय्यक पोलीस आयुक्त व श्री.सचिन वाझे, सहायक पोलीस निरीक्षक यांच्याकडून प्राप्त 
तथाकथित माहितीच्या आधारे श्री.परम बीर सिंह यांची पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई या पदावरुन बदली झाल्यावर 
त्यांनी त्यांच्या दि.२०.०३.२०२१ च्या पत्रात केलेल्या आरोपावरुन उक्त मंत्री किंवा त्यांच्या कार्यालयातील 
कर्मचारी वृंदाने असा काही गुन्हा केल्याचे निष्पन्न होते किंवा कसे ज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा अन्य 
तपास यंत्रणे मार्फत तपासाची गरज आहे ? 

ग) प्रस्तुत विषयाशी संबंधित अन्य उपयुक्‍त शिफारशी. 

उच्च स्तरीय चौकशी समितीने चौकशी अहवाल शासनास सहा महिन्यात सादर करावा. 

न्यायमुर्ती श्री.कैलास उत्तमचंद चांदीवाळ यांना मानधन व इतर सवलतींबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात 

येतील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 

असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०३३०१८३४०५१६०७ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 

करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SOMNATH NAMDEO 
BAGUL 


(सो.ना.बागुल) 
सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः उचौस (चौकशी)-२०२१/प्र.क्र.४९/२१ 


) प्रधान सचिव, विधी व परामर्शी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

८) महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

९) न्यायमुर्ती श्री.केलास उत्तमचंद चांदीवाल, (सेवानिवृत्त), १६, ५ वा मजला, बेलहेवन, न्यु मरीन लाईन्स, मुंबई 

हॉस्पीटल जवळ, मुंबई-४०० ०२०. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्या.२१, २१-रोख, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवड नस्ती. 


नले. oO 
Oo O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


